शुध्दीपत्रक- महाराष्ट्र राज्यातील सर्व परीक्षा 
मंडळांचे अभ्यासक्रम असलेल्या,सर्व माध्यमांच्या 
शासकीय व खाजगी व्यवस्थापनाच्या सर्व 
शाळांमध्ये मराठी भाषेचे अध्यापन व अध्ययन 
सक्तीचे करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शुध्दीपत्रक क्रमांकः संकिर्ण-२०१९/प्र.क्र.9८/एस.डी.-४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- ३० ऑगस्ट, २०२१. 


वाचा:- शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र.9८/एसडी-४, 
दिनांक ०१ जून,२०२०. 


शुध्दीपत्रक:- 
महाराष्ट्र राज्यातील सर्व परीक्षा मंडळांचे अभ्यासक्रम असलेल्या,सर्व माध्यमांच्या शासकीय व खाजगी 

व्यवस्थापनाच्या सर्व शाळांमध्ये मराठी भाषेचे अध्यापन व अध्ययन सक्तीचे करणेबाबत संदर्भाधिन दिनांक १ 
जून,२०२० रोजी निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयात खालीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे. 

संदर्भाधिन शासन निर्णयामधील पृष्ठ क्र. ८ ते ११ वरील परिशिष्ट ‘ap मधील विषय या रकान्यामध्ये 
इयत्ता स्तर 'इयत्ता ५ वी' ते 'इयत्ता ९ वी व १० वी' पुढील रकान्यात ज्या ज्या ठिकाणी “मराठी (द्वितीय) असे 
लिहिण्यात आले आहे. 

याऐवजी 

“मराठी (द्वितीय) (Gata), असे वाचण्यात यावे. 

सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२१०८३०१२४६५१२०२१ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. RAJENDRA य neo 
SHANKARRAO 5 ; 
PAWAR ‘sah सय 
(राजेंद्र पवार) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

१) आयुक्त (शिक्षण),महाराष्ट्र राज्य,पुणे, 

२) राज्य प्रकल्प संचालक,महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद,मुंबई 

३) संचालक,भाषा संचालनालय,महाराष्ट्र राज्य 

४) संचालक,राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद,महाराष्ट्र,पुणे 

५) शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक),शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य,पुणे, 

६) शिक्षण संचालक (प्राथमिक) ,शिक्षण संचालनालय,महाराष्ट्र राज्य,पुणे 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः संकिर्ण-२०१९/प्र.क्र.9८/एस.डी.-४ 


७) अध्यक्ष,महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ,पुणे, 

८) संचालक, महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडळ,बालभारती,पुणे 

९) अध्यक्ष,महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद,पुणे 

qo) सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक 

११) मुख्य कार्यकारी अधिकारी सर्व (द्वारा संबंधित जिल्हा शिक्षणाधिकारी ( प्राथमिक/माध्यमिक व उच्च 
माध्यमिक) 

१२) प्राचार्य, जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था (सर्व) 

१३) शिक्षणाधिकारी सर्व (प्राथमिक/माध्यमिक) जिल्हा परिषद 

१४) शिक्षणाधिकारी,बृहन्मुंबई महानगरपालिका,मुंबई 

१५) शिक्षण निरीक्षक, बृहन्मुंबई (पश्चिम,उत्तर,दक्षिण) 

१६) अध्यक्ष/सचिव,सी.बी.एस.ई., 

१७) अध्यक्ष/सचिव,आय.सी.एस.ई. 

१८) अध्यक्ष/सचिव,आय. बी. 

१९) अध्यक्ष/सचिव,केंब्रीज 

२०) खाजगी सचिव,मा.मंत्री,मराठी भाषा,मुंबई 

२१) खाजगी सचिव,मा.मंत्री, शाळेय शिक्षण,मंत्रालय,मुंबई 

२२) खाजगी सचिव,मा.राज्यमंत्री, शालेय शिक्षण,मंत्रालय,मुंबई 

२३) सर्व मंत्रालयीन विभाग,मंत्रालय,मुंबई 

२४) प्रसिध्दी अधिकारी, माहिती व जनसंपर्क विभाग,मंत्रालय,मुंबई 

२५) सर्व कार्यासने, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग,मंत्रालय,मुंबई 

२६) निवड नस्ती (कार्या.एस.डी.-४. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


